शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) 
मर्यादित (सिडको) संचालक मंडळाच्या अध्यक्ष 
पदावरील श्री.प्रशांत Waals ठाकूर यांची 
नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सिआयडी-१०१८/१४०३/प्र.क्र.२२३ /नवि-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ :- १. समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.४.९.२०१८. 
२. मा. मुख्य सचिव कार्यालयाची टिप्पणी दि.३.१.२०२०. 


झासन निर्णय 


शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको) च्या आर्टिकल ऑफ 
असोशिएडशन Ales आर्टिकल २०२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन, संदर्भ 
क्र. १ वरील आदेशाद्वारे श्री.प्रशांत MAAS ठाकूर यांची दि.४.९.२०१८ पासून हहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको) च्या संचाळक पदावर तसेच उक्त महामंडळाच्या 
अध्यक्ष पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्‍ती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०७१३४४१३४१२५ असा आहे. सदरहू 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.01.07 16:16:51 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

. मा.अ.मु.स., नगर विकास विभाग (नवि-१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 

७. श्री.प्रशांत रामशेठ ठाकूर, श्री.सदन, प्लॉट नं-५८-ओ, मिडलक्लास हौसिंग सोसायटी, 
पुरोहित हॉस्पिटलजवळ, पनवेल, ता.पनवेळ, जि.रायगड-४१०२०६. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको लि. नरीमन पॉईंट, मुंबई-३२. 


Cc WwW A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१०१८/१४०३/प्र.क्र.२२३ /नवि-१० 


९. सह व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको लि. नरीमन पॉईंट, मुंबई-३२. 

१०.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१. 

११.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१२.उपाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट-११०७, रहेजा, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई-२१. 

१३.आयुक्‍्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 

१४. मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. कंपनी सचिव, सिडको लि. नरीमन पॉईंट, मुंबई-३२. 

१७.निवडनस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


